सन २००८-२००९ या आर्थिक वर्षात धर्मादाय प्रयोजनार्थ 
धर्मादाय संस्थाना धर्मादाय देणगीचे वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 

शासन निर्णय क्र. आरएसी-०६०८/प्र.क्र.१२६/सेकपी-१ 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- २४ ऑक्टोबर, २००८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २४/७/०८ 


शासन निर्णय:- गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्वशर्यतीतून प्राप्त होणारा कर 
राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. सदर प्राप्त उत्पन्नाच्या अनुषंगाने धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या 
देण्याकरीता चालू आर्थिक वर्ष २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये रु. १ कोटीची तरतूद करण्यात आली 
आहे. या तरतूदीमधून संदर्भ क्र, २ येथील शासन निर्णय अन्वये रु. 2,40,000/- एवढी रक्‍कम खर्ची 
पडली आहे आणि रु. ९७.५० लाख एवढी तरतूद शिल्लक आहे. शासन याद्वारे उपलब्ध तरतूदीतून 
खालील दोन संस्थाना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्‍कम अदा करण्यासाठी एकूण रु. १.२५ लक्ष 
(रुपये एक लाख पंचवीस हजार फक्त) एवढी रक्‍कम धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून मंजूर करण्यास 


मान्यता देत आहे. 

अ. आता 

क्र संस्थांची नावे मागितलेले 

अर्थसहाय्य 

1 4 | Q 3 

[9 | चैतन्य संत सेवा मंडळ, तासगाव (सांगली) १,००,०००/- 

२ | सचिन अशोक कांबळे २५,०००/- 

(रुपये एक लाख पंचवीस हजार फक्त) १,२५,०००/- 

२, संबंधित संस्थांनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे त्यांनीज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे. 


त्यासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या 
अनुषंगाने " सनदी लेखापाल" यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत सादर न 
करणाऱ्या संस्था नियमानुसार पुढील कारवाईस पात्र राहतील. 

३, श्री. जे. आर. मेजारी, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना ज्ञापन 
क्र. एचडीई-१४०७/ प्र.क्र, २९९/ आस्था-२, दि. २२/०५/२००७ अन्वये आहरण व सर्वितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

४. श्री. स. रा. जाधव, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून या मागणीसाठी घोषीत केले आहेत. 


DAS ५ K\2008\SEC-P-LOCTIOS-2 lwn 1 


4. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६ मुख्यलेखाशीर्ष "२२५०- इतर सामाजिक 
सेवा" (००)१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, संस्थाना 
देणग्या, ५० इतर खर्च ( २२५० ०२२ ८ ) या लेखाशिर्षाखाली सन २००८-२००९ या आर्थिक वर्षाकरिता 


मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा, 


9. प्रस्तुत शासन निर्णय या विभागाच्या प्रशासकिय अधिकाराखाली निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
é. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 


सांकेतांक क्र, २००८१०२४१२५१३८००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (१) ( लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, अर्थोपाय कार्यासन/ अर्थ-४ 
निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


DAS ६ ८१२200४ ६२(-०-1॥(0(१॥१॥4-2 Iwn 2 


Accompaniment to Government Resolution No, RAC- 0608/CR-126/Sec P-1 


Re | Name of Institution 


Sachin Ashok Kamble 


Chaitanya Sant Seva Mandal, Tasgaon 


dated 24th October, 2008 


Sanctioned 
amount of 
donation 


1,00,000/- 
25,000/- 


D:\SK\Sec.P-1\Accompaniment of GR-1.lwp 


(7.२. वट 
Section Officer, Home Department, 
Government of Maharashtra 


